दिनांक १८ ते २३ मार्च, २०२३ या कालावधीत 
भुवनेश्वर, ओडिसा येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी 
सेवा फ़ुटबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.४८/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ मार्च, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.२२.०२.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/फ़ुटबॉल/२०२२-२३ 
F&.02 03.2023. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/२९४, दि.१३.०३.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १८ ते २३ मार्च, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्वर, ओडिसा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा फ़ुटबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता ओव्हल मैदान, चर्चगेट, मुंबई व कर्नाटक स्पोर्ट्स मैदान, चर्चगेट, मुंबई 
येथे दि. ४ व ५ APA, २०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,५२,४००/- (रुपये 
एक लाख बावन हजार चारशे फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १३ ते १५ मार्च, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १८ ते २३ मार्च, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ११ मार्च, 2023 (म.नं.) 
पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १३ ते २३ मार्च, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.४८/क्रीयुसे-२ 


१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


च्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

७. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखात्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१६१५०४१६५६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAMDAS GANPAT (५ तअ- 
DHUMAL ee णी 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 
९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ” 


दिनांक १८ ते २३ मार्च, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्वर, ओडिसा येथे आयोजित केलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव व पदनाम gage | feat विभाग / कार्यालय 
१ श्री. शेख अ. अतोक अब्दुल ह. होय | होय |उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, अबड 
गि चालक 
फहद होय भाग कार्यालय, देवलापार रेज, तालुका- रामटेक, 
"ततक अवक || mae 
अरविद ज. नागा अन्न, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंब 


, आशिष अ. पाटील, कृषि अधिकारी कार्यालय, पन्हाळा, 
कृषी सहाय्यक का पन्हाळा, जिल्हा- कोल्हापूर. 


५ श्र. संदीप भि. आबिटकर, = ie उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, आजरा-भुदरगड, उपविभाग, 
अव्वल कारकून , ता. भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर. 


ह ॥्रो. अतुल नटवर पटेल. wate | नाहो | नाहो (सर ज.जी. समह रुग्णालय, भायखळा, मुंब 


q QATAR, वस्तू ब Aa कर भवन, माझगाव, मु 
सहायक 


परेश नरेश स प पर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मु 
. जेम्स मायकज स्म शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज. 
न अधिपरिचारक 
दिपक पा. चिमणकारे अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र. 3, 
"| राजा अनव ||. 
प्रशांत बा. प कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालय, कसबावडा, कोल्हापूर. 
ष्ठ लिपिक 
२ श्री. गणेश मो. जाधव, जिल्हाधिकारी कार्यालय ,नागाळा पार्क ,कोल्हापूर. 
सहायक 


fata हिरालाल वाघेला होय 'कामा ब अँलबेस रुग्णालय, महानगर पालिका मार्ग 
a |." तई ४००: 
१४ श्री. छगन मनिलाल चव्हाण, जे.जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंब 
et 


आरुष ना. बाघेला, लिपिक | नाही | नाही । पा ब आल्ब्लेस रुग्णालय, He 


१६ at सारंगधर मेश्राम, मृद सवेक्षण मृद चाचणी अधिकारी, यवतमाळ. 
विव किन 
प सैफुददीन मकानदार, महसूल कार्यालय, चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर 

. विनोद हरिभाऊ देवडेकर होय वस्तू व सेवा कर भवन, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 
“ उपायुक्‍त व ,जुना बायपास रोड कॅम्प, अमरावती. 

संदिप सुभाषराव वाव्हळ MAH अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, मध्यवर्ती इमारत दक्षिण 
. कतिपेक | | वाजू ससुनंस्पेटत जवळ पे 
२० श्री. दशरथ पाडावे, होय | होय |महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंब 
गि | | 
२१ श्री. संजय म. पोफळे, स.क.अ. विकास विभाग, मंत्रालय, मुंब 
lial वनं 
२२ संजय बा. कदम, स.क.अ. महसूल ब बन विभाग, मंत्रालय, मुंब 
विडी 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १८ ते २३ मार्च, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्‍वर, ओडिसा येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
विवरणपत्र. 


ब) | प्रशिक्षण शिबीर : दिनांक १३ ते १५ मार्च, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबोरासाठी 
१) | पंच व प्रशिक्षकाचे मानधन व खेळाडूंकरिता अल्पोपहार इ. वरील होणारा खर्च. 
पंचांचे मानधन (रु.५००५३) रु. १,५००/- 
प्रशिक्षकांचे मानधन (रु.१०००५३) रु. ३,०००/- 


११,१०० 


२२ खेळाडूंसाठी अल्पोपहाराकरीता खर्च (२२५१००५४५३) रु. ६,६००/- 


२ फुटबॉल रु. १६००/- प्रमाणे. (GST सह ) ३,२०० 


क्रोडा साहित्य णारा खचे :- 


क्र] तपशील 1 [_ मंजूर रुपये 
निवड चाचणी : यी 
१) | निवड चाचणीसाठी लागलेली लेखन सामुग्री, झेरॉक्स,पोष्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादि १,००० 
झालेला खर्च. ho 
निवड चाचणोस उपस्थित राहिलेल्या असोसिएशनच्या प्रतिनिधीस मानधन (2 दिवस) 
३) | निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या ३ पंचाचे मानधन (५०० x ३ x २ दिवस) 
४) | फुटबॉल मैदान तयार करण्यासाठी मोबदला ( दोन दिवस ) 
५) | निवड चाचणीसाठी २ फुटबॉल रु. १६००/- प्रमाणे. (GST सह ) 
६) | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रार्तिनिधी यांच्या २,००० 
अल्पोपहार व चहापाणीवरील खर्च. han 
४८ ११७ 


२) 


ला 


४४ गॅलक्सी सेथेटिक MST कलॉथ जसी (मोनोग्राम व क्रमांकासह) रु.६००/- प्रमाणे. २६,४०० 
T सेथेटिक क्लॉथ शॉ 


प रु. ५००/- प्रमाणे. १७,६०० 
g चामडयाचे हातमोजे (गोलरक्षकसाठी) 
g क्षकसाठी SET निकेप 
२२ THT 3,300 
20 


२२ जोडी शूज रु. १,०००/- प्रमाणे. (वार्मअप व मार्चेपास करीता ) २२,००० 
Ae 


एकूण ख पय : एक लक्ष बावन्न हजार a0 फक्त १,५२,४००/- 


नायलान निकॅप्स रु. १५०/-प्रमाणे (कॉमन किट) १,५०० 


699 %-॥॥४ 
_|५५७|७|३|४|-॥ ९७८५-०० ३४ 
७०| ० 
०| 0 


विवरणपत्र - क 
दिनांक १८ ते २३ मार्च, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्वर, ओडिसा येथे आयोजित केलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघाची निवड 
करण्यासाठी दि. ४ व ५ मार्च, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी 


खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 
क्र खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 
१ | श्री. दिपक पा. चिमणकारे, शाखा अभियंता । कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र. 
३, ठाणे. 
२ | श्री. अमित शि. पाटील, तहसिलदार कार्यालय, कल्याण. 
परि. नायब तहसिलदार 
३ | at. संजय शि. राठोड, शिप THR कार्यालय, रेतीगट शाखा, ठाणे. 
४ | श्री. जयेश ध. सुसविरकर, कर सहायक वस्तू ब सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
५ | श्री. अरविंद ज. नागा, शिप अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६ | श्री. विरेन हि. वाघेला, वाहन चालक कामा व AAT रुग्णालय, महानगर पालिका मार्ग, मुंबई. 
७ | att. दिलीप मोहन सोलंको, हमाल पार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई. 
८ | श्री. आरुष वाघेला, लिपिक कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई. 
९ | श्री. शेख अ.अतीक अ. हप पविभागीय अधिकारी कार्यालय, अबड. 
वाहन चालक 
१० | श्री. महेश ARM सोलंको, सप सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
११ | श्री. परेश नरेश सोलंको, सप सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१२ श्री. प्रतापकुमार विजय बाघेला, सप सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१३ | श्री. प्रविण राजेंद्र वाघेला, सफाईगार सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१४ | श्री. अतुल नटवर पटेल, सप सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१५ | श्री. पवन पं. बाबळे, सहा. कक्ष अधिव ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६ | ait. प्रतिक राजेंद्र खाडे, तलाठं महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ | श्री. अन्वर अख्तरहुसेन पठाण, बेलिफ वाणी न्यायालय व स्तर, कोल्हापूर. 
१८ | श्री. छगन म व्हान, सप सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१९ श्री. प्रशांत बा. पाटील, वरिष्ठ लिपिक जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. 
२० | श्री. सौरभ संजय शिपुरे, शिप जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. 
२१ | श्री. जेम्स मायकज स्मिथ, शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज. 
पुरुष अधिपरिचारक 
२२ | at. रबी सारंगधर मेश्राम, कृषि सहाय्यक | जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी अधिकारी, यबतमाळ. 
२३ | श्री. संदीप सु. वाव्हळ, वरिष्ठ लिपिक अधीक्षक अभियंता, यांत्रिको मंडळ, पुणे-१ 
२४ | श्री. अरविद सयाजीराव वाव्हळ, लघु पाटबंधारे उपविभाग, अहमदनगर. 
वरिष्ठ लिपिक 
२५ | श्री. गौस Sher मकानदार, तहसिलदार कार्यालय, चंदगड, जिल्हा- कोल्हापूर. 
महसूल सहाय्यक 
२६ | श्री. संदोप भि. आबिटकर, अव्वल कारकून | उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, आजरा-भुदरगड, 
उपविभाग, गारगोटी, ता. भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर. 
२७ | ah. फहद जुनैद आजमी, वनविभाग कार्यालय, देवलापार रेंज, तालुका- रामटेक, 
नियत क्षेत्र अधिकारी जिल्हा- नागपूर. 
२८ | श्री. गणेश मो. जाधव, महसूल सहायक जिल्हा अधिकारी कार्यालय ,नागाळा पाक ,कोल्हापूर. 
२९ | श्री. आशिष अ. पाटील, कृषि सहाय्यक  । तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, पन्हाळा,कोल्हापूर. 


३० | श्री. विनोद ह. देवडेकर, राज्यकर उपायुक्त । वस्तू ब सेवा कर भवन, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय परिसर, 
जुना बायपास रोड कॅम्प, अमरावती. 


३१ | श्री. संजय बा. कदम, सहा. कक्ष अधिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंब 


३२ | श्री. संजय म. पोफळे, सहा.कक्ष अधिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 
RAMDAS GANPAT सळ 
D H U M A L DEPARTMENT 


Date: 2023.03.16 15:11:34 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


